मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य 
संस्थांमधील ३२४ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. अपदे-२०२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य-३अ 
दिनांक २१.०९.२०२२ 

२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/आस्था/कक्ष-५/ट- 
४/०१अपद/३२०-२१/२३, दि.३१.०१.२०२३ 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/माआ/टे-४ /अस्थायीपदे/सन २३- 
२४/३३०२-३३१३/२३ दि.१३.०३.२०२३ 

५) अपर मुख्य सचिव (ले. व ol) वित्त विभाग यांचे aan. पत्र क्रमांक.आकृबं- 
२०२३/प्र.क्र.१८/आपुक, दिनांक २८.०३.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

मानसिक आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ३२४ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक १ येथीळ दिनांक २१.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मानसिक 
आरोग्याशी संबंधित आरोग्य संस्थांमधील ३२४ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.१७/आरोग्य-३अ 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
अ.क्र लेखाशिर्ष 


१ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११० (६)- मनोरुग्णालये 
(२२१० ०२१७)” ०१- वेतन 

2 | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०५) (०१)- 
मनोरुग्णालये (२२१० ०२१७)” ०१-वेतन 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक ०८.०२.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प. अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांच्या दिनांक २८ मार्च, २०२३ रोजीच्या varies सूचनेनुसार 
संबधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास सादर करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ 
दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील Te नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना 
दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१२१४४७४८१११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
AS H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886 
M A ROTI b147679aSaf5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324CEA1 
AS47AA04FODA0794A00BEE1 26E8678172A15C5 
AT RA M ,cn=ASHOK MAROTI ATRAM. 
Date: 2023.04.12 15:54:26 +05'30' 


(अ. AT. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ठाणे/पुणे/रत्नागिरी/लातूर/मुंबई 

६. सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (संचाळक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई यांचेमार्फत) 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ३पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.१९७/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - १२ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. | आरोग्य संस्थेचे एकूण । स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक | अस्थायी पदे 
क्र. | नाव मंजूर [पदे  ।कुशलपदे | अकुशळ (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे 


| आरोग्य सेवा | | : | सहाय्यक संचालक (मा.आ)) 
आयुक्तालय, एकूण पदे - १ 

मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाली 
ल राष्ट्रीय 
मानसिक 
आरोग्य 

कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील 
अस्थायी पद 


2 प्रादेशिक ३७५ | ३१५ | | १)मनोविकृती चिकित्सक-१, 


मनोरुग्णालय, २) वैद्यकिय अधिकारी-२, 


नागपूर 3) वरिष्ठ ळलिपिक-१, 


४) व्यवसाय उपचार तज्ञ-१, 


६) अधिपरिचारीका-८, 


७) प्रमुख पुरुष/स्री परिचर-१, 


) 
) 
५) परिसेविका-२, 
) 
) 
) 


८) प्रथमश्रेणी परिचर-५, 


९) पुरुष/स्री परिचर-३६, 


१०) स्वयंपाकी-३ 


एकूण पदे-६० 
3 | प्रादेशिक ७२३ | ५८९ शि शि १) मनोविकृती चिकित्सक,गट अ-१, 
मनोरुग्णालय, २) वैद्यकिय अधिकारी-४, 
ठाणे ३) व्यवसाय उपचार तज्ञ-२, 


४) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता-२, 


पृष्ठ३पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक: 


अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ 


क्र. नाव 


a. | आरोग्य संस्थेचे 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


काल्पनिक 
कुठल पदे 


काल्पनिक 
अकुठल 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


५) औषधनिर्माता-१, 


६) वरिष्ठ लिपिक-१, 


७) कनिष्ठ लिपिक-४, 


८) वाहन चालक-१, 


) 
९) मनोरुग्ण तज्ञ परिचारीका-५, 


१०) परिसेविका-४, 


११ अधिपरिचारीका-१८, 


) 
) 
१२) पुरुष परिचर श्रेणी एक-६, 
१३) स्त्री परिचर श्रेणी एक-५, 


१४) पुरुष परिचर-४०, 


१५) स्त्री परिचर-३२, 


१६) लॉण्ट्रीचालक-७, 


१७) नाभीक-१ 


एकूण पदे-१३४ 


प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, 
पुणे 


९५४ 


CIS 


१ वैद्यकिय अधिकारी, गट 31-4, 


२) मनोविकृती तज्ञ परिचारीका, गट क 
-&, 


3) परिसेविका, गट क-५, 


४) व्यवसाय उपचार तज्ञ, गट क-२, 


५) मनोविकृती सामाजिक 
कार्यकर्ता,गट क-२, 


६) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट क-१, 


७) अधिपरीचारीका, गट क-२०, 


८) वरिष्ठ लिपिक, गट क-३, 


९) कनिष्ठ लिपिक, गट क-५, 


१०) प्रमुख पुरुष/स्त्री परिचर,गट क-२, 


११) वाहन Aspe क-१, 


पृष्ठडपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक: 


अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ 


अ. आरोग्य संस्थेचे एकूण | स्थायी | काल्पनिक | काल्पनिक | अस्थायी पदे 
क्र. | नाव मंजूर पदे ।कुशलपदे | अकुशळ (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे पदे 
१२) पुरुष/स्री परिचर श्रेणी एक, गट ड 
-६१ षु ढु 
१३) स्वंयपाकी, गट ड-७, 
१४) शिपाई, गट ड-१ 
एकूण पदे -७५ 
५ | प्रादेशिक १४४ | १४० a a १) परिसेविका-१, 
मनोरुग्णालय, २) अधिपरिचारीका-१, 
रत्नागिरी ३) पुरुष/स्री परिचर श्रेणी एक-२ 
एकूण पदे-४ 
६ | वृध्दत्व आरोग्य | १२९ | ६८ | १ १) वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ-१ 
व मानसिक २) वैद्यकीय अधिकारी (ठास््रक्रिया तज्ञ), 
आजार केंद्र, (निवासी शल्य चिकित्सक), गट-अ-१ 
अंबेजोगाई जि. 3) वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व प्रसुती 
बोड (900 तज्ञ), (निवासी वैद्यकीय अधिकारी), 
खाटांचे ) गट-अ-१ 


४) वैद्यकीय अधिकारी (बधीरीकरण 
शास्त्रज्ञ ,गट-अ-२ 


५)वैद्यकीय अधिकारी (भिषक 
areas, Pari वैद्यकीय अधिकारी), 
गट-अ-१ 


६चिकित्सालयीन सहायक 
मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ 


७ वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग्य तज्ञ) 
गट-अ-१ 


८) वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रडाल्य 
चिकित्सक), (वैद्यकीय अधिकारी फिरते 
नेत्रोपचार पथक), गट-अ-१ 


९) वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष), 
(अपघात वैद्यकीय अधिकारी) गट-ब-४ 


पृष्ठडपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांक: 


अपदे-२०२३/प्र.क्र.९७/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे 
नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


काल्पनिक 
कुशल पदे 


काल्पनिक 
अकुशल 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


qo) दंत शल्य चिकित्सक, गट-ब-१ 


११) वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब-१ 


१२) कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क-१ 


१३) प्रशासकीय अधिकारी, गट-क-१ 


१४) सहायक अधिसेविका, गट-ब-१ 


१६) अधिपरिचारीका-११ 


१७ वरिष्ठ लिपिक, गट-क-१ 


) 
) 
) 
१५) परिसेविका-५ 
) 
) 
) 


१८) कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक, गट- 
क-१ 


१९) रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क-१ 


२०) औषध निर्माण अधिकारी, गट-क-१ 


29) भांडार तथा वस्रपाळ, गट-क-१ 


विशेष कक्षातील पदे 
मनोविकृती चिकीत्सा कक्षातील पदे- 
२२) मानसोपचार तज्ञ, गट-अ-१ 


२३) मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, 
गट-क-१ 


२४) मनोविकृती परिचारिका, गट-क-२ 


२५) समोपदेष्टा-१ 


२६) परिसेविका, गट-क-१ 


२७) अधिपरिचारिका, गट-क-३ 


अपंग पुनर्वसन केंद्रासाठी पदे 


२८) STATUS थेरपीस्ट, गट-क-१ 


२९) मदतनीस -१ 


एकूण पदे - ५० 


एकूण 


२३२६ 


१९२३ 


६८ 


fe of 


३२४ 


पृष्ठ३पैकी७ 


